प्रशासकीय मान्यता 

राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा, २००८ साठी आवश्यक 

साधनसामुग्रीसाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी 

: उपलब्ध करुन देण्याबाबत व साधनसामुग्रीस 
-_ प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : पौएलएफ-०३०७/६५२/प्र.क्र.२२३/पोल-ड, 
: मंत्रालय, मुंबई-ड४०० ०२३२, दिनांक : 9५७ फेब्रुवारी, २००८ 


पहा = पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्ृ.पोमंसं/१७/६१-६२/रा.यु.स्पर्धा/१४/०७, दि.१२-१२-२००७. 


शासन निर्णय :- राष्ट्रकुल युवा स्पर्धा, २००८, बोलेबांडी, पुणे येथे ऑक्टोबर २००८ मध्ये आयोजित करण्यात आल्या 
आहेत. सदर स्पर्धेदरम्यान सुरक्षा व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने अत्याबश्यक साधनसामुग्रीसाठी या वर्षीच्या नियमित मंजूर 
अनुदानातून निधी उपलब्ध करणे शक्‍य नसल्याने पोलीस दल आधुनिकीकरण योजनेसाठी असलेल्या तरतुदीपैकी शिल्लक 
राहणारे अनुदान पुनविनियोजनेद्वारे वापरण्याचे तसेच या अनुदानातून साधनसामुग्री खरेदी करण्यास मोम्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


2. 


पोलीस दल आधुनिकीकरण योजनेसाठी सन २००७-०८ मध्ये २०५५-पोलीस (००) ११५ पोलीस दलाचे 


आधुनिकौकरण (००)(०१) शहर पोलीस (२०५५ ०३०१), ५२, यंत्रसामुग्री ब साधनसामुग्री या उद्दिष्टशिर्षांखाली 
रु.७०,००,००,०००/- (रुपये सत्तर कोटी BRT) एवढे अनुदान मंजूर असून त्यावैकी रु.२०.३९ कोटी (रुपये बीस कोटी 
एकोणचाळीस लाख फक्त ) एवढे अभुदान शिल्लक आहे.सदर शिल्लक तरतूदीपैकी रु.१२.५२ कोर्टी (रुपये बारा कोटी : 
बावन्न लाख फक्त) इतको रक्‍कम पुनविनियोजनाद्वारे (००). १०९ जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५ 
०१६८), ५२, यंत्रसामुग्री ब साधनसामुग्री या उपशौर्षाखाली बर्ग करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


2. 


Bu 
यांना 


(१) 


(२) 


" (३) 


उपरोक्त पुनर्नियोजनाद्वारं ठपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे आवश्यक 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर साधनसामुग्री खरेदी करण्यास पोलीस आयुक्‍त, पुणे 
अटीच्या अधीन प्राधिकृत करण्यात येत आहे; - 
साधनसामुग्री खरेदी करतांना खरेदीसाठी शासनाने उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र.माखस॑- 
oun. दिनांक 2-8-2982 Battal निर्गमित केलेल्या कार्य पध्दतीचा काटेकोरपणे अवलब 
Te यावा. 
बावेनिहाय दर्शविण्यात आलेला खर्च हा अंदाजित असून शासनाच्या प्रलंबित नियमानुसार प्रत्येक बाबनिहाय eM हा 


"ष्हीत पध्दतीने येणा-या किंमतीनुसार विहोत करण्यात आलेल्या एकूण वित्तिय मर्यादेच्या अधीन राहून करण्यांत 


याद. 
एशासकोय मान्यता दिलेली साधनसामुग्री खरेदी करतांना गृह विभाग शासत निर्णय क्र-पीईक्‍्यु०१०५/प्र.क्र७र 
ATOR, दिनांक २-५-२००६ ब राज्य शासनाचे धोरण, निर्णय, आदेश यांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
इंदर साधनासामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च मोगणी क्र.बी-१, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्ह पोलीस 


(२०५५०९६), ५२ यंत्रसामुग्री ब साधनसामुग्री या लेखाशीर्षाखाली पुनर्बिनियोजनाह्वारे उपलब्ध करुम दिलेल्या रु.१२-५२ 


कोटी रकमेतून नागविण्याठं यावा. 
"महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 4 
Gal Ae t 
( सिष्दार्थ चवरे) . 
शश कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
| _ पोलीस महासंचालक, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, Pore 
अधिदान ब लेख अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
महालेखापाल-! (लेखापरिक्षा/लेखा ब अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


- वित्त विभाग (शासन हमी/अर्थबळ) 


गृह विभाग (रोषा शाखा/बीयुडी-१) न ‘ 
, eRe. १0000. त तनी 


शासन निर्णय, क्रमाक पीएलएफ ०३०७/६५२/सीभरार-९२३/पोल-४, दि.१५.२.२००८ सोबतचे विवरणपत्र 


(लाखात) 
अ.क्र |_____ | "वाहने संख्या प्रत्येकी किंमत | ail एकूण किंमत 


peer 1 ईक ४.५० 


२ बोलेरो 


ere 
¥ He ५ टनर व्हेईकल (पर्सनल कॅरिअर) 
8 rae OR SE) बस (४६ 

प वनान्कानरलतलत मोटार सायकल 

2 Romie 
र्ट ५. टनर 
8 


३४ , एक्सरे स्कॅनर 04 | 20,00 40.00 


D:\Avhad\ MODERNISATIONriketatement. lwp 


ao [Wawa Se ee “T Roue ७ 0" व| 
[Seer eee ३८ | इलेक्ट्रॉनक्सस्टेथोस्कोप ०२ | २९५ | ी ८९७ | ea 

5९ ऑप्टोलकल wear सेट Tee Te ee 
४० प ee ee 


इ य a a डा जाडा । कार 


४९ | बॉम्ब ब्लॅकेट ' ०१ १.७२ १.७२ 
५० बायर कटर ०२ ०:१५ ०३० 
७ टं बार्टेर डिसरप्टर ०२ vy २.८० 
GR. | जॅमर (फ्रक्वेन्सा) बोडोडोएस = ९६०० 
"1 फस्ट. क अँन्ड प eR | .. १.६५ ३.३० 
uy | पु । ot 0.084 0,03 
a ate 
। &R |डायमामी |... ___| र . 08 9.2 °.%0 
५७ | बॉम्व सुट ०१. ERK | १६.५० 
| बुलेट प्रुफ जॅ १२८ ०.३८ इ३.७५८ 
। “५९ | बुलेट प्रुफ हल्म Req ०.३५ + YB. 
६० 17 गोंगल विथ बायनाक्‍्युलर ay १.७० ४२.५० । 
at_| रुन सर्च लाईट च 


फ़ 


‘TiONrkstatement. lwp 


ह 


निंग टूल किट 


— 
| 


जनरे्टर्स an geome renee irene ae emer nme ot टन 


— क 
'एशाप्भकणनस | २९ 
सुटी सामुग्री(बायर, ड्राय सेल,बल्बस, a 


संगणक 


९० | ऑफिस टेबल्स क का ल "०३ ६०० 
९१ | टेबल्र १०० ०.०२५ २.५० 
ee aes लॅम्प्स १० ७.०७५ 
abled 9 ०.० ४८ २.४० 
९४ [aera | 8_| १.८० 


१४०५.२३७ 


D:\Avhad\MODERNISATIONrhkstatement. एक 


